महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षांमधील पुरस्कार 
विजेत्यांच्या नावांस आणि त्यासाठीच्या खर्चास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२२४ (१३)/प्र.क्र.१७९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जुले, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्र. सिसाअ ७२१५ (१४)/प्र.क्र.२३१/सां.का.४, 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, दि. १ एप्रिल, २०१६. 
2) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे यांचे 

पत्र क्र. मरासिसाअ/८७९-८८०/२०२४, दि.०३ जुले, २०२४. 

प्रस्तावना : 
राज्यामध्ये सिंधी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य 

अकादमी कार्यरत असून या अकादमीद्वारे राज्यात सिंधी भाषा आणि साहित्याचे संवर्धन आणि 
विकास या संबंधी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. उपर्निर्दिष्ट क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी 
साहित्य अकादमीच्या योजनांची नियमवाली निश्चित करण्यात आळेली आहे. त्यापैकी, पुरस्कार 
योजना ही एक महत्त्वपूर्ण योजना असून या योजने अंतर्गत सिंधी साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी 
करणाऱ्या साहित्यिकांना, त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पुरस्कार देऊन सन्मानित केले 
जाते. त्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीद्वारे सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता 
निवडलेल्या पुरस्कार विजेत्यांच्या नावास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

राज्यामध्ये सिंधी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी 
साहित्य अकादमीच्या सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील “विवरणपत्र - अ” मध्ये नमूद पुरस्कार 
विजेत्यांच्या नावांस व त्यासाठीच्या रुपये ४.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०७२६१७२५१४७८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
G O Pp | C H N D CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5ff41 
6ac9473d48, postalCode=400032, 


‘Maharashti 
Pp A N D U R A N G C H AVA N rialNumber=0E195B995C4CFBA 1B7E199D1B4B48F8A7C4C1AAD3E82FE 
D8E020632824893159, -GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
Date: 2024.07.26 17:41:33 +05'30' 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, यांचे स्वीय सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२४ (१३)/प्र.क्र.१७९/सां.का.४ 


३. उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सह संचालक महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड कस्टम हाऊस, 
विकास विभाग इमारत, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थ संकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती, सां.का. ४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२४ (१३)/प्र.क्र.१७९/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२२४(१३)/ प्र.क्र.१७९ /सां.का.४, दि. २६ जुले, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र - अ 
अ. पुरस्कार | पुरस्कार पुरस्कार विजेत्याचे eee 
पुरस्काराचे नाव न नाद पुस्तकाचे नाव 
क्र संख्या रक्‍कम नाव 
अखिल भारतीय श्री. नंदलाल छुगानी 
जीवन गौरव सन्मान “| १,००,०००/- 
पुरस्कार 
डॉ. भारत Basen । कहाणियुं सां सबक 
५०,०००/- वि 
-कहानी संग्रह 
सि श्रीमती कोमल सिधीयत जी 
धी साहित्य ener सुरहाण 
सुखवानी सुरहाण - 
क्षेत्रातील ५०,०००/- पि 
पुस्तक/ग्रंथांना पारंपारिक 
२ /”ग्रं ४ aan 
साहित्य/वाड्मय oe 
2 न अणपुरियू ene 
पुरस्कार : श्रीमती Marae । अणपुरियूं wares] 
पुरस्कार ५०,०००/- कच ह 
-कहानी संग्रह 
हासानंद खेमचंद oral garg सिंधी 
५०,०००/- 
सतपाल भाषा- कविता 
पत्रकार परस्कार श्री विनोद नोतनदास । साप्ता. सिध जी 
३ | पत्रकारिता पुरस्कार डि २५,०००/- पुकार 
रोहाणी पुकार 
जूली तेजवानी आर्टिफिशियल 
इंटेलिजंस 
४ | अनुवाद पुरस्कार 5 24,000/- CRI - नाटक 
मराठीतून सिंधी 
भाषेत अनुवादित 
श्री. जीवन वाधवानी अहिसास - 
५ | काव्य पुरस्कार ष्य २५,०००/- कविता- गजल 
नवोदित साहित्यिक सोना गिरधारीळाळल तइलीम ई सच्ची 
& पुरस्कार षा २५,०००/- खत्री लघुकथा 
पुरस्कार खत्री दौलत - 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


